मौजा गाडगा येथील न.भू.क्र.४९ शिट क्र.१३ 
येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूर यांच्या 
अखत्यारीतील स्वाती बंगला ६४/१ आराजी 
३३७४४.४० चौ.मी.जमीन महसूल व वन विभागास 
प्रत्यर्षित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विकाक-२२१६/ प्र.क्र.३२/मिव्य.-२. 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २७ एप्रिळ, २०१८ 


प्रस्तावनाः- 

मौजा गाडगा येथील न.भू.क्र.४९ शिट क्र.१३ येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूर यांच्या 
अखत्यारीतील स्वाती बंगला ६४/१ आराजी ३३७४४.४० चौ.मी.या जागेचा वापर होत नसल्याची बाब 
विचारात घेवून उक्त जमीन प्रेस क्लब ऑफ नागपूर या संस्थेस Leave & License 4 देण्याच्या प्रस्तावास 
यापूर्वीच महसूल व वन विभागाची मान्यता व शासन मान्यता घेण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन स्वाती 
बंगला ६४/१ ARTS ३३७४४.४० चौ.मी क्षेत्र पत्रकार प्रेस क्लब ऑफ नागपूर या संस्थेस Leave & 
License या तत्वावर दि. १७ डिसेंबर २०१६ ते दि. १६ डिसेंबर २०२१ या ५ वर्ष कालावधीकरीता देण्यात 
आले आहे. 

पत्रकार प्रेस क्लब ऑफ नागपूर यांनी दि.२२.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये मौजा गाडगा येथील 
न.भू.क्र.४९ शिट क्र.१३ येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूर यांच्या अखत्यारीतील स्वाती बंगला 
६४/१ आराजी ३३७४४.४० चौ.मी.जमीन पत्रकार प्रेस क्लब ऑफ नागपूर करीता ९९ वर्षाकरीता नाममात्र 
भुईभाडे आकारुन भाडेपट्ट्याने देण्याबाबत केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने सदर जमीन नाममात्र सवलती 
दराने देण्याबाबत शासन स्तरावरुन निर्णय घेण्याबाबतची विनंती जिल्हाधिकारी,नागपूर यांनी दि. 
२१.११.२०१७ च्या पत्रान्वये या विभागास केली आहे. 

यास अनुसरुन संबंधित क्षेत्र भाडेपट्टयाने देण्यासाठी महसूल व वन विभागास कायमस्वरुपी 
प्रत्यार्पित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.त्याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 
शासन निर्णयः- 

मौजा गाडगा येथील न.भू.क्र.४९ शिट क्र.१३ येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूर 

यांच्या अखत्यारीतील स्वाती बंगला ६४/१ आराजी ३३७४४.४० चौ.मी.जमीन महसूल व वन विभागास 
कायमस्वरुपी प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे.सदर sear शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून अंमलात 
येतील. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकाक-२२१६/ प्र.क्र.३२/मिव्य.-२. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/१७9॥॥.90५.॥॥ या संकेतर "थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०५०२१२०७२९५४१८ असा आहे.हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


अ Digitally signed by Vijay Ganpat Amolkar 
V G n t DN: c=IN, o=Government it Of Maharashtra, ou=Public Works 
ijay Ganpat = = 
2.5.4. €11010fd64b8388360e99c8c5215344dcffa 
b2e51e83ca657ad934a2, 


seriaINumber=abf9a2db008fa8b299e7c58cc5 1 3eb8a2cb4ea7 
m O a | 441f3ad255a5 1ae4d3bfdeaa2, cn=Vijay Ganpat Amolkar 


Date: 2018.05.08 11:40:14 +05'30' 


(विजय अमोलकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई. 

2. महाळलेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई. 

३. मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,नागपूर. 

४. अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,नागपूर. 

५. कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम,विभाग क्र.१ 

६. महसूल व वन विभाग,कार्यासन-ज-८,मंत्रालय,मुंबई. 

७. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम )मंत्राळय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 

८. मा.प्रधान सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) मंत्राळय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
९. मा.सचिव (बांधकामे) सा.बां.विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
१०. निवड नस्ती/ मिव्य.-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


